RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR/ South -339 /2014-16 


MAHR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३२ ( २) ] 


सोमवार , जून २३, २०१४ / आषाढ २, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ जून २०१४ 


. 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा-२०१२ / प्र.क्र . २७/ झोपनि-२. -ज्याअर्थी, अप्पर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का .) आणि सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई उपनगर जिल्हा , याच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या 
संबंधातील सुधार कामे पार पाडणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि . व पु .) अधिनियम , १९ ७१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात 
आला आहे.) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१) नुसार अप्पर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.) आणि सक्षम प्राधिकारी, पूर्व उपनगरे, 
मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . अजि ./ अति ./निष्का ./ मुंपुउ/ युनिट/ डेस्क -६ / १४ (१)/ एसआर-८१०० , दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२००५ नोटिसीद्वारे तसेच दैनिक “ आपला वार्ताहर ” आणि “दि फ्री प्रेस जर्नल या वृत्तपत्रात दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे आणि उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत, अशा व्यक्तींना 
उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये, याबाबतची कारणे दाखविण्यास 
फर्माविले होते 


भाग चार - ब - ८१-१ 


२ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २३, २०१४ / आषाढ २, शके १ ९ ३६ 
आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा , मुंबई यांचेकडून, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१ ) 
नुसार उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, क्र . झोपुप्रा / उजि / टे/ डी-४ / समृद्धी/ सुनावणी / २०१३ / ४७८ , दिनांक १ 
एप्रिल २०१३ अन्वये , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद जमीन ही संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टीवासियांकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येऊ नये, याकरिता दिनांक ८ एप्रिल २०१३ रोजी सुनावणी 
ठेवल्याची नोटीस बजावण्यात आली ; 


आणि ज्याअर्थी, जमिनीचे मालक सदर सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत व त्यांनी काही अभिवेदनदेखील सादर केलेले नाही आणि 
संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर 
विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण यांचा विचार करून झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय असल्याबाबत उक्त जमीन 
संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
सादर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे (पू.), मुंबई 
यांनी सादर केलेल्या दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीत नमूद केलेली उक्त जमीन झोपडपट्टी 
क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून संपादित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले 
आहे . 


. 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे 
असे घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


जमीन मालकांचे नाव 


नगर भूमापन 

क्रमांक 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 
क्षेत्र ( चौ.मी ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अंधेरी 


वांद्रे 


२३१.९ 


मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


१८३, 
१८३/१ ते १४ 


१. श्री . उजागरसिंग प्रेमसिंग 
२. श्री . पुरनसिंग प्रेमसिंग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २३, २०१४ / आषाढ २, शके १ ९ ३६ 


لہ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT , CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 


No. Bhusampa - 2012 / C.R.27/Zopni- 2.- Whereas, on a representation from the Additional 
Collector (Encroachment/Removal) and Competent Authority , Western Suburbs , Mumbai Suburbs 
District , Mumbai, it appears to the Government of Maharashtra that in order to enable the said 
Authority to execute the works of improvement in relation to the slum areas mentioned in 
Scheduled appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Schedule” ) it is necessary that 
the land specified in column (5 ) of the said Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ”) 
should be acquired ; 

And whereas as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 (hereinafter 
referred to as " the said Act" ) Additional Collector (Encroachment/Removal) and Competent 
Authority , Western Suburbs , Mumbai Suburbs District, Mumbai has by his Notice No.Addl.Coll./ 
ENC /REM /Mes/Unit -2 / 14 ( 1)/SR -8100 / 12 , dated 18th October 2005 served in the prescribed manner 
and also notice published in the daily News Papers “ Aapla Vartahar” and “ The Free Press Journal” 
dated 15th May 2006 called upon the persons mentioned in column (6 ) of said Schedule, who are 
the owners of the said land or any other persons interested therein , to show cause , within a 
period of fifteen days from the receipt of the aforesaid notice , as to why the said land should not 
be acquired ; 

And Whereas , as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, Chief 
Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, as by his notice No.SRA / 
Dy.Coll./ T /D4 / Samruddhi /Hearing / 2013 /478 , dated the 1st April, 2013 served in the prescribed 
manner , called upon the persons mentioned in column(6 ) of the Said Schedule who are the owners 
of the said land to be heard on 8th April 2013 as to why the proposal to acquire the said land for 
implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers 
should not be sent to State Government for approval; 

And Whereas the owner of land were neither present for the hearing nor presented any 
representation before Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
and after considering the pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the 
Slum dwellers, entries as to the rights in the land record , reservation in development plan and 
the legitimate request of the protected slum dwellers, Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai submitted a proposal of the acquisition of the said land mentioned in 
the said schedule ; by his representation dated 13th August 2013 ; 

And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1) of Section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause( i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of said Act , on a 
representation dated 13th August 2013 from the Chief Executive officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra, Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable to Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column (4 ) of the said Schedule , should be acquired . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read with 
Paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said lands. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २३, २०१४ / आषाढ २, शके १९ ३६ 


SCHEDULE 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Name of the 
owner of the land 


Approximate 

area of the 
land decided 

to be 
acquired 
( In Sq.Mtrs.) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


Andheri 


Bandra 


231.9 


Mumbai 
Suburban 
District . 


183 , 
183/1 to 14 


1. Shri Ujagar Sing 

Prem Sing 
2. Shri Puran Sing 

Prem Sing 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


